प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी 
कार्यालयातील २४ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्राविचौ-१४१८/प्र.क्र.१८/विचौ-२(११-आ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दि. १४ मार्च, २०२४ 


वाचा:-१) शासन निणर्य, सा.प्र.वि. क्र.एसपीओ-२८०७/प्र.क्र.२१/०७/११-अ, दि.२८.१०.२००९. 
२) शासन निर्णय, प्राविचौ-१४१८/प्र.क्र.१८/११-अ, दि.०५.०९.२०२३ 
३) शासन शुध्दीपत्रक, प्राविचौ-१४१८/प्र.क्र.१८/११-अ, दि.३०.०१.२०२४ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २१.०२.२०२४ 


प्रस्तावना:- 
राज्य सेवेतील गट-अ आणि गट-ब मधील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी 
करण्यासाठी महसुली विभागनिहाय ६ प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालयांतर्गत वरील 
संदर्भ क्र.१ येथील दि.२८.१०.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये खालील २४ अस्थायी पदांची निर्मिती 
करण्यात आली आहे- 
१) प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी -६ पदे 
२) लघुलेखक (निम्नश्रेणी)-६ पदे 
3) लिपीक-टंकलेखक-६ पदे 
४) शिपाई-६ पदे 
या विभागाने वित्त विभागास सादर केलेल्या आकृतीबंधात वरील २४ अस्थायी पदांचा समावेश 
असून, या पदांना संदर्भ क्र. २ व संदर्भ क्र. ३ च्या आदेशांन्वये देण्यात आलेली मुदतवाढ 
दि.२९.०२.२०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या दि.२१.०२.२०२४ 
च्या शासन निर्णयान्वये विभागांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार या २४ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 
प्रादेशिक विभागीय चौकडी अधिकारी कार्यालयांतील २४ अस्थायी पदांना (सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रानुसार) दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 
२. सदर पदांच्या वेतन, भत्ते इत्यादी बाबींवरील खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र. ए-४, 
प्रधानशिर्ष-२०५२, सचिवालयीन-सर्वसाधारण सेवा, ०९२ इतर कार्यालये (02) विभागीय 
चौकडशीकरीता विशेष अधिकारी - 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राविचौ-१४१८/प्र.क्र.१८/विचौ-२(११-आअ) 


|. (०२) (०१) कोकण विभाग (२०५२ ०१०५) 
॥. (0२) (०२) पुणे विभाग(२०५२ ०२९५) 

॥. (02) (0३) नागपूर विभाग (२०५२ ०३०१) 
॥/. (02) (0४ औरंगाबाद विभाग (२०५२ ०३१२) 
V. (0२) (0५) नाशिक विभाग (२०५२ ०३७५) 
१॥. (०२) (०6) अमरावती विभाग (२०५२ ०३८४) 


या लेखाशिर्षाखालळील सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 
४. हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि २०२६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१६१६०८९००७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIDYA KAILAS PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=81352248d683a8421d4bea7316b278662dea1 36c9acfe7 
213b6e61911€3464c0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KAILAS PATIL ता 
(विद्या पाटील) 
सोबत-विवरणपत्र कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 

१) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२) Ware विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालय, कोकण/ पुणे/ नागपूर/औरंगाबाद/ 

नाशिक/ अमरावती 

३) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुदान) (लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर 
वित्त विभाग (व्यय-४)/अर्थ-१४/आ.पु.क.., मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कक्ष अधिकारी, अर्थसं (कार्यासन-२५), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती (विचौ-२) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राविचौ-१४१८/प्र.क्र.१८/विचौ-२(११-अ) 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्राविचो -१४१८/प्र.क्र.१८/(विचो-२)११-अ, दिनांक: ९४ मार्च, २०२४ चे सहपत्र. 


अ.क्र. विषय संबंधित प पदे निर्माण केल्य यापूर्वी अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
शासन निर्णय व दिनांक । मिळाल्याचा शासन निर्णय क्रमांक 
ब दिनांक 
a २ 3 v & & 
g प्रादेशिक विभागीय चोकशी पदनाम पदसंख्या पपीओ- (१) प्राविचो-१४१८/प्र.क्र.१८/११-अ 
अधिकारी कार्यालयातील | १) प्रादेशिक विभागीय ६ (सहा) २८०७/प्र.क्र.२१/७/११-अ, | दि. ०५.०९.२०२३व 
२४ अस्थायी पदांना चौकशी अधिकारी दि. २८.१०.२००९ (2) शुध्दिपत्रक क्र. प्राविचो-१४१८/ 
मुदतवाढ मिळणेबाबत २) लघुलेखक (निम्नश्रेणी) । ६ (सहा) प्र.क्र.१८/११-अ, दि.३०.०१.२०२४ 
३) लिपिक -टंकलेखक ६ (सहा) 
४) शिप ६ (सहा) 


VIDYA KAILAS 


PATIL 


Digitally signed by VIDYA KAILAS PATIL 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=81352248d683a8421d4bea7316b278662dea1 36c9acfe 
7213b6e6191 1e3464c0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=66E57ED64CAF5EF570034 1 F6C60FCB8FA4FF630 
5E770A0DFA9A33FC9D3ADEF4B, cn=VIDYA KAILAS PATIL 

Date: 2024.03.14 16:26:03 +05'30' 


(विद्या पाटील ) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


